{ 


प्रशासकीय मान्यता 


कार्यालयीन इमारतीच्या सभोवती 
संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-१०११/प्रक्र-१४/इएक्ससी-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०११. 


वाचा : आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक बीएलडी-१००७/ 
३१९८८/८३/सहा, दिनांक २२.१२.२०१०. 


शासन निर्णय : 


राज्य उत्पादन. शुल्क विभागाच्या अधिनस्त विभागीय उप आयुक्‍त राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर 
विभाग व अधीक्षक, क्रोल्हापूर यांच्या कार्यालयाच्या इमारतीच्या जागेभोवती असलेले तारेचे कुंपण खराब 
अवस्थेत आहे. .त्यामुळे कार्यालयीन इमारती भोवती पक्क्या विटांच्या संरक्षक भिंतीचे कुंपणअूज्ञालण्याचा 
प्रस्ताव आयुक्‍त, राज्य . उत्पादन -शुल्क- कार्यालयाने सादर केला आहे. सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन 
२०१०-११ च्या दरसूचीवर, आधारीत आहे.. अंदाजपत्रक, उप अभियंता, कोल्हापूर यांनी तयार केले असून 


f 


+ सक्षम अधिकारी म्हणून कार्यकारी-झशियंताफ. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर यांनी साक्षांकित केले 


आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये WH AAAS तरतूद करुन एकूण रुपये २४,५९,२७५/- (एकूण रुपये 
: 'चौवीस लाख, एकोणसाठी(हजार,. दोनशे. पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या सुधारित रकमेच्या खर्चाच्या*प्रस्तावास 
-सार्वजनिक veer. fat सहमती:-दर्शविली आहे. त्यानुसार प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. | | 
२. संरक्षक भिंतीचे. इमास्तीचे-.काःम, वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून वास्तुमांडणी नकाशा व संरक्षक भिंतीचा 
नकाशा तयार करुन त्यास मंजूरी, घ्ेतल्यावस्च सुरु करावे. संरक्षण भिंत इ. कामाचा छेद नकाशा मापे व 


| 


TRE SCTE: SSRN मालकी हक्‍्काबाबतची सर्व कागदपत्रे अंदाजपत्रकासोबत 


. जोडावीत. . अंदाज :पत्रकावर. उपभोक्ता खात्याच्या सक्षम अधिका-यांची स्वाक्षरी घेण्यात ard. 
संगणकीकरणासाठी ठेवलेली तरतूद वगळण्यात येत आहे. 


-.... «डे... हा. शासन Behe fie विभाग क्रमांक विअप्र-१०.०८/प्रक्र-७०/२००८/विनियम, दिनांक १५ मे. 


२००९ सोबतच्या. परिशिष्ठातील वित्तीय-अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-५ मधील 


अनुक्रमाक-१ अन्वये "ney सार्व्रजूनिक-बांधकाम नियमपुस्तिका" अंतर्गत परिच्छेद क्रमांक-१३४, अट 


D:\VO\PATILIGR Buildings Const | न 


क़रमांक-१ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
वेत्तिय मान्यतेबाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील 

सदरचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ संदर्भ क्रमांक ३४/इमा-३, दिनांक 
२१.१.२०११ अन्वये सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०११०३१५२१४६४९००१ हा आहे. 


A, 


[प्र. मु. काकड] 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान्वये व नावाने. 


प्रति. 
1. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
2. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागप्रूर 
3. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई 
4. विभागीय उप आयुक्त, कोल्हापूर विभाग,कोल्हापूर. 
5 
6 
q 


i 
? 


+ 


. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,कोल्हापूर. 
, जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर 
(8.-निवड॑ नस्ती, राउशु-४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


D:\jb\PATILAGR Buildings Const 4 


--- शशश 


